सहायक संचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी-एस- 
१६, ४४९००-१४२४००) या पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आस्था-१०२२/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२२ 


aa: संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.कार्या-१/आस्था-४/सहा.संचा पदो.प्र./२०२१-२२/१५१, 


दि.०१.०२.२०२२ 


शासन आदेशा : 
रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१, गट-ब 
(राजपत्रित)” (वेतनश्रेणी- एस-१५, ४१८००-१३२३००) या संवर्गातील खालील तक्त्यातील स्तंभ (२) 


मध्ये नमूद अधिकाऱ्यांना “सहायक संचालक, गट-अ” (वेतनश्रेणी- एस-१६, ४४९००-१४२४००) या 


संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून कामकाजाच्या व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
त्यांचे नावासमोर स्तंभ (५) नमूद केलेल्या कार्यालयात पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | अधिकाऱ्याचा । सध्या कार्यरत असलेले | पदोन्नतीनंतर पदस्थापना 
जात प्रवर्ग कार्यालय द्यावयाचे कार्यालय 
(% (2 (3) (8) (क 
ie डॉ. कविता नारायण | खुला ।जिल्हा रेशीम कार्यालय, | प्रादेशिक रेशीम 
देशपांडे पुणे कार्यालय, पुणे 
2 श्री. बाळु विठ्ठल अ.जा. ।जिल्हा रेशीम कार्यालय, | प्रादेशिक रेशीम 
आव्हाड अहमदनगर कार्यालय, अमरावती 
२. वरील अधिकाऱ्यांना खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 
आहे:- 


(१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नती कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ 
च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 


शासन SST क्रमांकः आस्था-१०२२/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


३. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे ते विहित मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ मधील 
तरतूदीनुसार शासन स्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


४. संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांना कळविण्यात येते की, वरील पदोन्नत अधिकारी 
यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी त्यांचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून त्यांना 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच, सदर अधिकारी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
त्वरित अवगत करावे. 


ष्‌. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०९१६१२३५२९०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KISHOR DAULAT ® 
PATIL 


(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 
2) संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, बी विंग, 
आयुक्‍त कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे. 
) 
) 
) 


सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे/अमरावती. 
संबंधित अधिकारी (रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचेमार्फत) 
८) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


